घोटा शिवणी बॅरेज (संग्रहाक), ता.मंगरूळपीर, जि.वाशिम 
या प्रकल्पाच्या रु.२३४.१३ कोटी इतक्या किंमतीस नव्याने 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशमा-२०१९/(२३४/२०१९)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-१२/०२/२०२४ 


पहावे :-मु.अ.(विप्र, अमरावती यांचे जा.क्र.जसंवि (विप्र)/तांशा-४/सुप्रमा/१६६०/२०१९ दिनांक ०२/०५/२०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 


घोटा शिवणी बॅरेज (सं) हा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील वाशिम जिल्ह्यातील गोदावरी खोर्‍यातील पैनगंगा 
उपखोऱ्यात मंगरुळपीर तालुक्‍यातील घोटा शिवणी गावाजवळ अडाण नदीवर बांधण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प अमरावती 
प्रदेशातील पाटबंधारे विकास क्षेत्रातील अनुशेष दूर करण्यासाठी नियोजित प्रकल्पांपैकी आहे. सदर प्रकल्पास कालवे 
प्रस्तावित नसुन लाभधारक स्वखर्चाने जलाशयातुन उपसा करुन सिंचन करणार आहेत. प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा ७.०६२ 
दलघमी आहे. या प्रकल्पाव्दारे वाशिम जिल्ह्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उंबरडोह, गणेशपुर, बहाद्दरपुर या ६ गांवातील 
१३९४ हे. क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. 


राज्यस्तरीय तांत्रिक सछ़ागार समिती, नाशिक यांच्या दि.२८/१२/२०२२ रोजी संपन्न झालेल्या १८२ व्या बैठकीत 
दरसूची सन २०२२-२३ वर आधारीत रु.२३४.१३ कोटी इतक्या किंमतीच्या नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास निर्णयार्थ 
शिफारस केली आहे. 


सदर प्रकल्प आर्थिक परतावा दर व लाभव्यय गुणोत्तराच्या मापदंडात बसतो, तथापि पाणीसाठा प्रति सघमी किंमतीच्या 
मापदंडात बसत नाही. यास्तव नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने सदर प्रकल्पाचे नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव 
मा.मंत्रीमंडळाच्या निर्णयार्थ सादर केला होता. त्यानुसार मा.मंत्रीमंडळाने दिनांक ०८/११/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत या 
प्रस्तावास मान्यता प्रदान केली आहे. सदर मान्यतेनुसार नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची 
बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


घोटा शिवणी बॅरेज (स, ता.मंगरूळपीर, जि.वाशिम, या प्रकल्पाचे दरसूची सन २०२२-२३ वर आधारित रु.२३४.१३ 
कोटी (दोनशे चौतीस कोटी, तेरा लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण रु.२२५.०५ कोटी व अनुषंगीक खर्च 
रू.९.०८ कोटी) खालील अटींच्या अधीन राहून नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 


Y संपूर्णप्रकल्पहा या THT प्रञ्मासकीय मान्यतेच्या PAM HET करण्याची जबाबदारी यहायंडळाची राहील. 

२) सदरश्रकल्पाच्या नव्याने TERT PLT यान्यतेच्याप्रस्तावामध्ये अंतर्थुत किंयतीय तांत्रिक ATA प्राप्त करुन EAN. 

3) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ HAT THT प्रज्मासकीय मान्यतेच्या ययादिबाहेर जाऊन, निधी क्तिरिण 
अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्थात जलसंपदा विभागाने प्रचलित छासन निर्णय नियम CVC वी 
यारगदि्हक तत्के वित्तीय अधिकार यर्याद विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेआवयक आहे व याची जबाबदारी संपुर्णपणे यहायंडळाची राहील. 

8 सदरश्रकल्पावर लाथधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याची कार्यवाही वेळीच पुर्ण BRT. 

५) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे पत्र दिनांक १०/८/२००९ HAE अटींची पूर्तता करण्यात याकी. 


या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष "४७०२”, लघु पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
(८०)-सर्वसाधारण, (१९०)-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००)(०५), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ 
भाग भांडवली अंशदान (४७०२ ५१०१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा आणि तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रहामा-२०१९/(२३४/२०१९)/लपा 


सदर शासन निर्णय दिनांक ०८/११/२०२३ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाचे निर्णयास अनुसरून (मा.मुख्य सचिव 
कार्यालय, साप्रवि, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र दिनांक १७/११/२०२३)निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आळेली नवीन प्रशासकीय मान्यता ळपा HARA प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत 
२७१ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२१२१६०३४७७८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 

p RAVI N S H IVAJ | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 1 3c482974ccf422b154ad3219b12b5a56 
d8ec2ed058e, postalCode=400032, st=Maharashti 


ra, 
serialNumber=A5CAFEFCF97B7EE559404B 1081 AE6CC80B07 10E3FC38262 
45F60E43248C12F10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 


Date: 2024.02.12 16:12:38 +05'30° 


(प्रविण कोल्हे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट "अ' 


) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्री, (जलसंपदा) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
जिल्हाधिकारी, वाशिम 

आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती 

उप सचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शेगांव, जि.बुलडाणा 
वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

अर्थ शाखा -१व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

ल.पा. कार्यासन (संग्रहार्थ) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


-0 
— 
A“ 


१६ 
१७ 
qc 
१९ 
२० 


Ee) 
a ee ll "आयक, कर; ” : भवे 


22 
23 
२४ 
२५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/(२३४/२०१९)/लपा 


परिशिष्ट-अ 
घोटा शिवणी बॅरेज (संग्रहाक), ता.मंगरूळपीर, जि.वाशिम नव्याने प्रशासकिय मान्यता मिळणेबाबत. 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/(२३४/२०१९)/ळलपा दिनांक:-१२/०२/२०२४ चे परिशिष्ट 


(१) उपशिर्षनिहाय तरतूदी (किंमत रू. कोटी) 
उपशिर्ष मंजूर मुळ प्रमा नुसार नव्याने मंजुर प्रमा नुसार वाढ/ घट 
दरसुची २००८-०९ दरसुची २०२२-२३ 
अ-प्राथमिक ०.०४१८ ०.०६९० ०.०२७२ 
ब-भूसंपादन ७.१७२० १३४.२३ १२७.०६४५ 
सी-कामे ११.४३७७ ८७.०४ ७५.६०१२ 
डी-रेग्युलेटर | ovo p00 | 0.00 
के-इमारती ०.०१० ०.३५ ०.३३५७ 
एम- वृक्षारोपण ०.०१० ०.१० ०.०९०० 
ओ-किरकोळ कामे ०.०६५६ ०.०७ | 0.00 | 
पी-व्यवस्थापन ०.१५० ०.४३ ०.२८५२ 
आर- दळणवळण ०.२४५० 2.96 2.4982 
एक्स- पर्यावरण ०.०१० p00 -0,0900 
अनुषंगिक खर्च १.१९७० ९.०८ ७.८८४४ 
एकूण : २०.३३९२ २३४.१३ २१३.७९३१ 
PRAVIN प्या ann 
SHIVAJI KOLHE ee 
(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


